१३ व्या वित्त आयोगांतर्गत Neonatal 
Ambulance व उपकरणे निविदा प्रक्रियेद्वारे 
खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०७/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २९ एप्रिल, २०२१. 


वाचा :- 

१. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शालेय आरोग्य, पुणे 
यांचे पत्र क्र. राकुकका/बाळ आरोग्य कक्ष १५ क/१३ वा वित्त आयोग/प्रशासकीय मान्यता/ 
३३३५-३८/२०२१, दिनांक १२.०१.२०२१. 

२. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शाळेय आरोग्य, पुणे 
यांचे पत्र क्र. राकुकका/बाल आरोग्य कक्ष १५ क/१३ वा वित्त आयोग/९60788। Ambulance व 
उपकरणे खरेदी/ १२१७९-८२/२०२१, दिनांक २६.०२.२०२१ 


प्रस्तावना:- 
अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माताबाळ संगोपन व शालेय आरोग्य, 
पुणे यांनी १३ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीतून Neonatal Ambulance व उपकरणे 
खरेदी करण्यासाठी अंदाजित रु.२३७.४६ लक्ष इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी भागातील बालमृत्यू कमी करण्यासाठी त्वरित संदर्भ सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या 
अनुषंगाने दिनांक ०८.०१.२०२१ रोजी प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य विभाग) यांच्याकडे झालेल्या 
बैठकीत १३ व्या वित्त आयोगातील अनुदानाच्या बचतीमधून अतिदुर्गम क्षेत्रामधील नंदुरबार व अमरावती 
या जिल्हयांसाठी प्रत्येकी दोन व नाशिक येथे एक Neonatal Ambulance व उपकरणे उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार अतिरिक्त संचाळक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, 
माताबाल संगोपन व शालेय आरोग्य, पुणे यांनी १३ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीतून 
नंदुरबार येथील अक्कलकुवा व धडगाव, अमरावती येथील धारणी व चिखलदरा तसेच नाशिक येथील 


पेठ या ठिकाणी Neonatal Ambulance व उपकरणे खरेदी करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 
आहे. सदर प्रस्तावास पुढील अटी व शातींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०७/आरोग्य-७ 


खरेदी करावयाच्या बाबींचा तपशील 


विवरणपत्र-अ 
अ. | जिल्हयाचे | तालुक्याचे | रुग्णवाहिकांची | रुग्णवाहिकेची | उपकरणांची एकूण किंमत 
क्र. नाव नाव एकूण संख्या किंमत किंमत 
(Neonatal 
Ambulance) 
al नंदुरबार अक्कलकुवा == te =F] 98,49, 929.00 | २७,९२,१२०.०० 99, 88,309.00 
2 नंदुरबार धडगाव a _.|| १९,५७,१८७.०० | २७,९२,१२०.०० 99, 88,309.00 
३ | अमरावती । धारणी शिळ तागा १९,५७,१८७.०० | २७,९२,१२०.०० | ४७,४९,३०७.०० 
४ | अमरावती | चिखलदरा a | १९,५७,१८७.०० | २७,९२,१२०.०० | ४७,४९,३०७.०० 
५ | नाशिक । पेठ SS ae १९,५७,१८७.०० | 2,8 2,920.00 80,88, 3019.00 
एकूण | २,३७,४६,५३५.०० 
विवरणपत्र-ब 
तांत्रिक समितीने निश्चित केल्यानुसार उपकरणांची यादी व त्यांची अंदाजित किंमत, Ambulance 
Modification/Refurbishment याचा तपश्रील 
Sr.No | Description of Equipment Use of Equipment Required Unit Total Cost 
quantity for 5 Cost Equipment 
Ambulance (5 Ambulances) 
A) Equipment’s 
1 Self-Inflating Reservoir Bag | Use during resuscitation of newborn. 5 3200 16000 
2 Monitor For monitoring multiple parameters of 5 150000 750000 
newborn like HR, RR, SpO2, BP etc... 
3 Baby warmer during | To keep baby warm and maintain body 5 5000 250000 
transport temperature of newborn. 
4 Syringe Pump For giving intravenous fluids in very 5 26840 134200 
slow manner & minute quantity to 
newborn. 
5 O2 Hood Used to provide oxygen to newborn. It is 5 4000 20000 
interface. 
Pa Transport Incubator For transportation of critical baby along 5 1000000 5000000 
with maintaining body temperature of 
newborn. 
7 Kangaroo Bag To keep baby in KMC position with 5 1000 5000 
mother during transport. 
18 Infusion Pump For giving intravenous fluids to newborn 3 49280 246400 
19 | Suction Machine Used for suctioning of newborn. 5) 60000 300000 
10 Bubble CPAP It is non-invasive ventilations by which 5 395000 1975000 
oxygen is delivered to newborn. 
11 Glucometer To check blood glucose level. 5 3000 15000 
12 O2 Cylinder Source of oxygen. 5 16000 80000 
13 Instrument tray Keep medical instruments 5 1000 5000 
&equipment’s. 
14 Transport stretcher with *Tanshantobhotice & baby tonetner 5 225000 1125000 
protable oxygen mounting 
15 Portable 02 Cylinder It is small cylinder used during transport 5 7800 39000 
of newborn. 
Sub Total 1992120 9960600 
B) Ambulance For fitting of all major equipment’s, 5 600000 3000000 
modification/refurbishment processing for chemical and water 
cost resistance, modification to reduce 
infections. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०७/आरोग्य-७ 


Sr.No | Description of Equipment Use of Equipment Required Unit Total Cost 
quantity for 5 Cost Equipment 
Ambulance (5 Ambulances) 
C) Miscellaneous (Medicines, 5 200000 1000000 
Consumables, | equipment 
etc.) 
Sub Total 2792120 13960600 
D) Type C Ambulance 5 1957187 9785935 
Total 23746535 
विवरणपत्र-क 
संकीर्ण औषधे, साहित्य व उपकरणे यांचा तपशील व अंदाजे किंमत 
(विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.७) 
Annual Appx. Appx. Budget 
Sr. No. Name of Drug / Item Qty. for 5 Required (in Lakh) 
Ambulance (2lakh/Ambulance) 
1 Amikacin Inj 100 mg 2 ml 1000 0.1 
2 oe + Clavulanic Acid Inj 500 mg + 100 mg 1500 0.3 
3 Calcium GluconatelInj 100 mg/ml 10 ml 1500 0.1 
| 6 | Dextrose IV 25 % 100 ml 2250 0.2 
7 Disposable cap 2500 | — oor ~ | 
= य: Disposable Plastic Gloves Each 2500 ;— = 205 — | 
| 9 | Disposable syringe 50 ml 2000 0.1 
10 Disposable syringe sterile with needle linch 2 ml 2000 a eee 
11 es syringe sterile with needle linch 5 ml 1500 | oo 
12 Dobutaminelnj 250 mg 5 ml 1500 3.6 
13 Endotracheal Tube Plain 3.5 2500 10.4 | 
14 LV.Cannula 240 Each 2000 0.2 
15 LV.Cannula 26G Each 2000 a eee 
16 Potassiun chloride Inj 150 mg/ml 10 ml 1500 0.7 
17 Pricking Lancet 2500 a ee 0 
Rolled cotton Bandage as per Schedule F-II_ 15 cm x 
18 4A Mtr Roll 2500 0.3 
19 Saline Nasal Drop 10 ml 2500 Ee ae 
20 uae Chloride (Normal saline) 0.9% IV 500 ml 2500 1 04 
ottle 
21 Soft Cotton Roll 50 gm Packet 2500 0.5 
22 Suction tube Each 2500 a ee 
23 Surgical Rubber Gloves no. 7 Pair 2500 0.2 
24 Triple layer face mask Each 2500 0.2 
25 Water for injection 10 ml 2500 0.1 
Total Budget Required 10.0 
०२. सदर प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व शार्तींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.:- 


१) सदर सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची SSA / खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच 
सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०७/आरोग्य-७ 


2) 


सदरहू सामुग्रीची विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर 
तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
samt रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर 
असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 
र्तर राज्यांचे दरकरार, National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), National 
Medical Devices Authority (NDMA) यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या VAT दर विचारात 
घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी केली जात असल्यास अथवा 
झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनत्तम दर निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना 
औषधी, औषधी साहित्य व उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व 
खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post 


dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य fafrdar (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


तसेच सदर Neonatal Ambulance व उपकरणांच्या खरेदीसाठी अंदाजित रु.२३८.८० लक्ष 

इतका खर्च अपेक्षित असून सदर खर्च १३ व्या वित्त आयोगांतर्गत असलेल्या निधीमधून 

भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची 
पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०७/आरोग्य-७ 


दक्षता घ्यावी. तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


९) प्रशिक्षित मनुष्यबळाविना सदर रुग्णवाहिका विनावापर पडून राहण्याची स्थिती निर्माण होऊ नये 
म्हणून सदर रुग्णवाहिकांसाठी आवश्‍यक असलेल्या मनुष्यबळाचे नियोजन करुनच खरेदी 
प्रक्रिया पर्ण करण्यात यावी. 


qo) नवजात अर्भक रुग्णवाहिका (Neonatal ॥॥॥७५॥8॥०७ ज्या क्षेत्रासाठी प्रस्तावित आहे तेथे 
मुख्यत: पावसाळ्यात वाहतूक योग्य रस्त्यांची समस्या राहणार नाही. याबाबत कार्यक्रम प्रमुखांनी 
खात्री करणे. 


११) उपरोक्‍त विवरण पत्र “ब”, “रुग्णवाहिकेतीलळ उपकरणांच्या यादीतील” अ.क्र.१२, १४ व १५ 
प्राणवायु (Oxygen) ची व्दिरुक्ती होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


१२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


१३) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


०३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १३ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचाळनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


०४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०७/आरोग्य-७ 


मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०६१७४४१०७२१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


eis Digitally signed by Milind Raghunath 
Milind sea 
DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 


R a g h U Nn a t h ७ 1 त 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde244 
50c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e2 


K U | ka [ Nn i ¢2c03, cn=Milind Raghunath Kulkarni 


Date: 2021.04.29 14:41:57 +05'30' 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक १व २, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 
) 
) 
) 
) 


Ud सह CASH (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

qo) Ud जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

११)सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


